केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणी 
करिता Single Nodal Agency (SNA) ची व 
योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने Nodal officer 
ची नेमणूक करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासंअ-२०२२/प्र.क्र.१००/ग्रासं-४ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्राळय यांचे पत्र 


क्र.विसउस/कार्या-४( अथी/अर्थ.अंदाज/जा.क्र. २६६१, दि. १४.११.२०२१. 


शासन निर्णयः- 


योजना माहिती प्रणालीवर (MP -SIMS) be पुरस्कृत योजनांचे प्रोफाईल अद्यावत 
करण्याकरिता राबविण्यात येण -या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणी करिता विभागाने 
शासन निर्णयाद्वारे एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करणे व त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेत स्वतंत्र 91018 Nodal Bank Account उघडणे आणि योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान 
उप सचिव दर्जाच्या अधिका-याची Nodal officer म्हणून नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे. सबब खालील 


योजनांसाठी त्यांचे समोरील रकान्यात नमूद केल्यानुसार Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 


officer सदर शासन निर्णयान्वये नेमण्यात येत आहे: - 


43, मोठी बांधकामे 


Clean Consumer Fora 


केंद्र योजना Single Nodal Agency Nodal officer 
एकल समन्वय यंत्रणा समन्वय अधिकारी 
स्वच्छ ग्राहक मंच वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, | सह /उप सचिव (ग्रासं-४), अन्न, 
(१०० टक्के, केंद्र हिस्सा) अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक =| नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
(५४७५ ०२९३), संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. | विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 


ग्राहक मंचाचे बळकटीकरण 

(१०० टक्के , केंद्र हिस्सा) 

(५४७५ ०३०१), ,५३ मोठी बांधकामे 
Strenghthning of Consumer 


Commission. 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 


सह / उप सचिव (ग्रासं-४), अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२२/प्र.क्र.१००/ग्रासं-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१७४६४७१७०६ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


d by KATIKAR PADMAVATI NARSINHA 


I 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
KAT | KA R P A D M AVAT | SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMEN’ 


f3ed7c4a70450333ddeb12360222b6eeba04baea8be7dd665 
hi 


NARSINHA ar ल 
(पद्मावती काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) अ.मु.स. (नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव, (अ.ना.पु व ग्रा.सं.), मंत्रालय, मुंबई. 

४ 


o~ 


सह सचिव (ग्रासं-४), अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई 

प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
निवडनस्ती/ग्रासं-४. 


4 


xn 


S 


) 
) 
) 
) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


